महासंचालक, अँन्टी करप्ठान ब्युरो म. रा. मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील २० अस्थायी पदांना दि.०१.१०.२०१८ ते 
दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एमआयएस १३१८/ प्र.क्र.४१/ पोल-४ 
मादाम कामा रोड,दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक : ०८ ऑक्टोबर, २०१८. 


संदर्भ:- १) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एमआयएस १३१८/ प्र.क्र.४१/पोल-४,दि.१५.०३.२०१८. 
२) अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स.) यांचे पत्र क्र. पोमसं/२६ब/अँकब्यु/मुदतवाढ/ 
अस्थायी पदे/०६/२०१५, दि. २३.०८.२०१८. 
3) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.०७.०९.२०१८. 


शासन निर्णय :- 

महासंचालक, Hcl करण्ठान ब्युरो, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील २० वाहन चालक 
अस्थायी पदांना उपरोक्त संदर्भ क्र.१ अन्वये दि.०१.०३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ पर्यंत अटींच्या अधिन 
राहून मुदतवाढ देण्यात आली होती. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये आता 
प्रशासकिय विभागाच्या नियंत्रणाखालील कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना दि. ०१.१०.२०१८ 
ते दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकिय विभागांना प्रदान करण्यात आलेले 
आहेत. उपरोक्त संदर्भ क्र. २ येथील पत्रान्वये महासंचालक, sect OA ब्युरो महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांच्या कार्यालयातील २० वाहन चालक या अस्थायी पदांना दि.०१.१०.२०१८ पासून मुदतवाढ देण्याचा 
प्रस्ताव अपर पोलीस महासंचालक (नि.व स.) कार्यालयामार्फत शासन मान्यतेसाठी सादर केलेला आहे. 
त्यानुसार,सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात नमूद केलेल्या महासंचालक, scl OSM ब्युरो महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांच्या कार्यालयातील एकूण २० वाहन चालक या अस्थायी पदांना दि.०१.१०.२०१८ पासून दि. 
२८.०२.२०१९ पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


१) प्रस्तावित करण्यात आलेल्या पदांपैकी कोणतेही पद सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही व पदे 
ज्या कारणासाठी, अटी व शर्तीचे अधीन राहून मंजूर केली आहेत त्यांचे पालन करण्यात आले आहे. 
२) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०७.०९.२०१८ नुसार विहित 
केलेल्या अटींचे व शर्तीचे कटाक्षाने पालन करण्यात यावे व त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल. 
३) अस्थायी पदांचे वेतन व भत्त्यांवरील खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येईल. 
२. यासाठी होणारा खर्च गृह विभाग,मागणी क्रमांक बी-१ लेखाशिर्ष "२०५५-पोलीस- १०१(३) अँन्टी 
POM QR” या लेखात्रीर्षाखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 


दि.०७.०९.२०१८ अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस १३१८/ प्र.क्र.४१/ पोल-४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०१०१६२२२७३८२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
. . Digitally signed by Sunil J Sovitkar 
DN: CN = Sunil J Sovitkar, C = IN, S = 
5 (॥ n | | J Sovitkar Usharachira, G = Gave mien Of 
Maharashtra, OU = Home Department 
Date: 2018.10.10 16:27:41 +05'30' 


(सु.ज.सोवितकर) 
सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. महासंचालक, scl OSM ब्युरो, म. रा., मुंबई. 
२. महालेखापाल,महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर 
३. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 
४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
५. वित्त विभाग (व्यय-७/वित्तीय सुधारणा-१),मंत्रालय, मुंबई. 
६. कार्यासन अधिकारी (पोल-२/पोल-३),गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. निवडनस्ती/ गृह विभाग (पोल-४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


महासंचालक, अँन्टी करप्ठान ब्युरो,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणेबाबत. 


गृह विभाग शासन निर्णय क्र.एमआयएस-१३१८/प्र.क्र.४१/पोल-४, दि.०८.१०.२०१८ सोबतचे विवरणपत्र 


पदनाम पद पद निर्मितीचा शासन निर्णय अस्थायी पदांना मुदतवाढ मिळाल्याचा 
संख्या शासन निर्णय 
पोलीस शिपाई वाहन चालक | एमटीएस-१०९२/४३०/(२९)/पोल-४, दि.०८.०७.१९९३ एमआयएस-१३१८/प्र.क्र.४१/ पोल-४, 
दि.१५.०३.२०१८. 
पोलीस शिपाई वाहन चालक ६ । एमटीएस-१०९३/२४००/(२५/पोल-४, दि.१२.०९.१९९५ 
पोलीस शिपाई वाहन चालक ६ | एमटीएस-१०९६/२७२३/न.बा.१८/पोळ-४, दि.०१.०८.१९९७ 
एकूण २० 


